राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षांचे 
आधुनिकीकरण प्रकल्पासाठी सल्लागार 
म्हणून नियुक्‍त केलेल्या मे. अर्नेस्ट अँड 
यंग या सल्लागार कंपनीस केलेल्या 
कामाचे देयक अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र -३६१८/प्र.क्र.८७/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ ऑक्टोबर, २०२२ 


१. माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, शासन निर्णय क्रमांक : 9॥॥)-मातंस 
०८०/४/२०१४-७/७ DIRECTORATE OF IT-DIT (MH), 
दि.०१.०७.२०१४, दि.१९.०७.२०१७, दि.०९.१०.२०१७, दि.२०.०३.२०१८ 
व दि.०९.०५.२०१९. 

२. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. गृहआ-२०१५/प्र.क्र.२३०/आस्थापना-२, 
दि.२०.०५.२०१५. 

3. गृह विभाग, पत्र क्रमांक: सीसीटी ३६१३/प्र.क्र.१४०/भाग-१/पोल-३, 
दिनांक ०५.११.२०१६. 

४. गृह विभाग, पत्र क्रमांकः सीसीटी ३६१६/प्र.क्र.१४०/भाग-१/पोल-३, 
दिनांक ०६.०१.२०१७, दि.२७.१०.२०१७ व दि.३०.०३.२०१९. 

५. शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक: सीसीटी ३६१६/प्र.क्र.१४०/भाग-१/ 
पोल-३, दिनांक २०.१२.२०२१ व दिनांक १६.०३.२०२२. 

६. मे. अर्नेस्ट अँड यंग या सल्लागार कंपनीची दि.२१.०४.२०२२ चे देयक. 

७. अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.पोमसं/१७/६१६२/॥॥९३5(डायल-११२)/८१/२०१७-२२, 
दि.०६.०५.२०२२. 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील नागरिकांना आपत्कालीन परिस्थितीत पोळीस सेवा उपलब्ध करून 
देण्याकरीता राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण प्रकल्प राबविण्यासाठी 
प्रकल्प सल्लागार म्हणून मे. अर्नेस्ट अँड यंग या सल्लागार कंपनीची दि.५.११.२०१६ च्या 
पत्रान्वये नियुक्ती करण्यात आळी असून त्यानुसार सदर कंपनीस दिनांक ६ जानेवारी, 
२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये कार्यादेश देण्यात आले. दि.२७.१०.२०१७ च्या पत्रान्वये तसेच 
दिनांक ३० मार्च, २०१९ रोजीच्या पत्रान्वये सदर कंपनीस सुधारीत कार्यादेश देण्यात आले 


शासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र -३६१८/प्र.क्र.८७/पोल-३ 


होते. तदनंतर दि.२०.१२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये अर्नेस्ट अंड यंग या सल्लागार 
कंपनीच्या एका वरिष्ठ सल्लागारास दि.१६.०५.२०२० ते दि.३१.०३.२०२१ पर्यंत दरमहिना- 
दरमाणुस (Man-Month) तत्वानुसार मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तद्नंतर मे. अर्नेस्ट अंड 
यंग या कंपनीच्या १७ man-months (१० वरिष्ठ सल्लागार व ७ सल्लागार) सल्लागारांना 
दि.०१.०४.२०२१ ते दि.३१.१२.२०२१ पर्यंत दरमहिना-दरमाणुस (Man-Month) तत्वानुसार 
मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 


सदर प्रकल्पासाठी मे. अर्नेस्ट अंड यंग या सल्लागार कंपनीला माहिती व तंत्रज्ञान 
विभागाच्या दि.०९.०५.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केल्यानुसार प्रतिव्यक्‍ती- 
प्रतिमहा (Man-Month) तत्वावर मानधन अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. सदर कंपनीने 
उपरोक्त प्रकल्पासंदर्भात (Project Monitoring Support during Implementation Pre Go- 
Live) दि.०१.०४.२०२१ ते दि.३१.१२.२०२१ या कालावधीसाठी पाहिलेल्या कामाची देयके 
अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण प्रकल्पासाठी मे. अर्नेस्ट अँड 
यंग या सल्लागार कंपनीची प्रकल्प सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. माहिती व 
तंत्रज्ञान विभाग, शासन निर्णय दि.०९.०५.२०१९ अन्वये निश्चित केल्यानुसार त्यांना मानधन 
अनुज्ञेय करण्यात आळे आहे. त्यानुसार मे. अर्नेस्ट अँड यंग कंपनीला राज्यातील पोलीस 
नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण प्रकल्पासाठी प्रकल्प सल्लागार HUF Project Monitoring 
Support during Implementation Pre Go-Live करीता दि.०१.०४.२०२१ ते 
दि.३१.१२.२०२१ या कालावधीसाठी रु.५३,१५,३१०/- (रुपये त्रेपन्न लाख पंधरा हजार 
तीनशे दहा फक्त) इतक्या रकमेची देयके अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण प्रकल्पासाठी प्रकल्प सल्लागार 
म्हणुन Project Monitoring Support during Implementation Pre Go-Live करीता 
मे.अर्नेस्ट अँड यंग कंपनीने पाहीलेल्या कामासाठीच्या रु.५३,१५,३१०/- (रुपये त्रेपन्न लाख 
पंधरा हजार तीनशे दहा फक्त) इतक्या रकमेच्या देयकाचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र -३६१८/प्र.क्र.८७/पोल-३ 


Invoice Man Applica 
No. for Dura- man: Deploy ble MOE OPE 
र क - Resource Desig- tion rate as ment applica- र CGST@ SGST@ Total 
Total Milestone र Amount Clai 
No Durati Name nation (Man- per GoM | (Percen- ar ble a 9% 9% Amount 
Month) | GR dated tage) P amount 
on 9-5-2019 Resource 
A | 8 | c | op | E F G H [= G*H J K L M N=J+L+M 
Shilpa Senior 
1 Consul- 7 2,77,200 100% 19,40,400 100% ० | 1,74,636 1,74,636 22,89,672 
Sansare tant 
Girish Senior 
2 1st Project Chaar Consul- 2 2,77,200 100% 5,54,400 100% ० | 49,896 49,896 6,54,192 
April, Monitoring tant 
2021 Support Princi- 
to 31st duri 
36252 are pakesh Pal 1 2,77,200 | 100% | 2,77,200 100% a 24,948 24,948 | 3,27,096 
Dec, Implemen- Singh Consul- 
2021 tation tant 
a ee ee 7 2,47,500 | 100% | 17,32,500 | 100% eo 1,55,925 | 1,55,925 | 20,44,350 


ent 


टीप:- 

अ) उपरोक्त देयक या संदर्भात नमुद शासन निर्णय संदर्भ क्र.१ मध्ये नमुद 
केल्यानुसार सदर प्रकल्पासाठी सल्लागारांना दरमहिना दरमाणुस (Man-Month) 
तत्वानुसार अदा करण्यात येत आहे. 

ब) शासन निर्णय संदर्भ क्र.१ नुसार सल्लागारांना प्रकल्पावर होणा-या खर्चाच्या 4% 
च्या प्रमाणात प्रवास, भोजन व निवास इ. खर्च अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. 

क) संदर्भ क्र.६ अन्वये मे. अर्नेस्ट अंड यंग कंपनीने सादर केलेल्या देयकानुसार सदर 
रकमा अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर रकमांमध्ये १८% वस्तू आणि 
सेवा कर समाविष्ट करण्यात आला आहे. 

ड) सदर प्रकल्पासाठी संबधित कंपनीला सल्लागारांच्या मानधनापोटी जादा रक्‍कम 
अदा केली आहे असे निदर्शनास आल्यास सदर जादा रक्‍कम संबधित 
कंपनीकडून समायोजीत करण्याचा अधिकार झासनास राहील. 

इ) सदर देयके आयकर व इतर कर वजाती करून अदा करण्यात यावी. 

३. प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च “मागणी क्र.१, २०५५-पोलीस (००) ११५, पोलीस 

दलाचे आधुनिकीकरण (०१) विविध तंत्रज्ञान विकास प्रकल्प (०१) (०१) तंत्रज्ञान विकास 

प्रकल्प (२०५५ए०३२), १३ कार्यालयीन खर्च” या लेखाजीर्षाखाली टाकून तो सन २०२२-२३ 

या आर्थिक वर्षातील मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

४. सदर निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र 

राज्य, मुंबई यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे व त्यांच्या 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र-३६१८/प्र.क्र.८७/पोल-३ 

अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याला “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 

५. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.२४७/२०२२/व्यय-७, 
दि.०९.०६.२०२२ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१००४१७०६१२९६२९ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RUPALI SANJOG 
KABARE 


(रुपाली कबरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 

१. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 

३. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

४. अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स.), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, 

मुंबई. 

८. मे. अर्नेस्ट अंड यंग कंपनी, १४ वा मजला, द रुबी, २९, सेनापती बापट मार्ग, दादर 
(पश्चिम), मुंबई-४०० ०२८. 

९. वित्त विभाग-व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. अर्थ-१ शाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. निवड नस्ती / पोल-३. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


